शिवसेना विधीमंडळ पक्ष 
कार्यालयाकरीता शासकीय बंगल्याचे 
वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.9७८/२०२२/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन निर्णय :- 

शिवसेना विधीमंडळ पक्ष कार्यालयासाठी क-२ (ब्रम्हगिरी) या बंगल्याचे तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप 
करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त बंगल्याचा 
ताबा संबंधितांना दयावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००७१८०४०२३६०७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUVARNA 0 


postalCode=400032, $-१॥०॥ 


arashtra, 
2.5.4.20=ef7c7aa7d7ef166d903fa3f2e1 96301 76bSaef6edf8 
98274681 eeb, 


2a7: 

pseudonym: 

991, 
ialNumber=07C579538500B8975CCC3AD7E231B775BF3C 


seri 
CCF9649AB7E299CD82DCBEGA25C8, cn=SUVARNA GANESH 
GAWDE 


(सु. ग. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


\=EFFC2A085C4346EF93DD68333741 DFAB2FEDS 


प्रति, 
१सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 
२)विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
३)मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
SAT. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५)मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६)सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
oad मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८)सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९)सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०)गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११)सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२२/प्र.क्र.9७८/२०२२/२२ 


१२)सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३)माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४)कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान 
पात्रावाला रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

१५)उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१६)शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्राळय आवार,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
१७)शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 
१८)उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
१९)दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 
२०)मुख्य दारवान, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१अग्निशामन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

QQ fas नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


